राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ मधील अखर्चीत 
₹ ११.६७ कोटी निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत 
(शुध्दीपत्रक). 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८१७ .क्र.प्र/९५/१४-अ, दि.१८.७.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 

संदर्भाधीन दि.१८.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सन २०१७-१८ मधील (केंद्र + राज्य हिस्याचे) रु.११.६७ कोटी निधी 
पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी विनियोगास आणण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील रकाना पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आला होता :- 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्ग एकूण 
क्र. राज्य हिस्सा (४०%) | केंद्र हिस्सा (६०%) 
१. । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (9.00 ४.६७ ११.६७ 
उपरोक्त रकाना सुधारित करण्यात येत असून, त्याऐवजी पुढील रकाना वाचण्यात यावा. 
(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्ग एकूण 
क्र. केंद्र हिस्सा ((०%) । राज्य हिस्सा (४०%) 
१. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ७.०० ४.६७ ११.६७ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८०२१५२४०२३५०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant फटा हड Of Maharashtra, ous 
Chandrakant we 
Andge Sa 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ra, ou=Agriculture 
nt, postalCode=400032, 


९4210087९1 2fe1 9b8965025d482b1b 
60108८, 


1626c9e038380cd235c048f20d7ce74cf 
58271, cn=Shrikant 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९५/राकृवियो कक्ष 


A 


. मा.मंत्री (py gd फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१४.महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषिआयुक्तालय, पुणे 

१८. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


